महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. २२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 


आदेशा 


श्रीमती क.के.तोंडे, कक्ष अधिकारी, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग यांच्या सेवा गृहनिर्माण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती (सु.नि.व पु.) न्यायाधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील प्रबंधक या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


आ श्रीमती तोंडे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ 
होईल त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू 
होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी 
संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील. 


को जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत पाठवण्याची 
मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला/ सक्षम 
प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


डो त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस 
शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


= म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..g) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट - दोन) मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग (का.प्रशासन ३) व गृहनिर्माण विभाग (का.झोपनि-२) यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 


३. श्रीमती तोंडे यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (का.प्रशासन ३) व गृहनिर्माण 
विभाग (का.झोपनि-२) यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्रीमती तोंडे यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने कार्यमुक्त करावे. 


सदर झासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२२००२४९६६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi ८: 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती क.के.तोंडे, कक्ष अधिकारी, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. २२/१४-ब 


प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग /गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती (सु.नि.व पु.) न्यायाधिकरण, बांद्रा, मुंबई 
३ सह/ उप सचिव (आस्थापना), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
४ सह/उप सचिव (झोपनि-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) 


निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


